श्री. महेश आण्णाजी पाटील, सहायक 
संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई 
यांची पुराभिळेख संचालनालय, मुंबई या 
कार्यालयातील संकलक, संशोधन सहायक व 
अभिलेखाधिकारी या पदावर केलेली सेवा, 
शासन सेवेस जोडून देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मपुवि -२०२३/प्र.क्र.२२९/सां.का.२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ एप्रिल, २०२४ 
वाचा :-१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अंनियो १००६/७/सेवा ४, 
दिनांक १२ जानेवारी, २००७. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अंनियो १००६/प्र.क्र.३२/सेवा ४ 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २००९. 
३. पुराभिळेख संचालनालय आदेश जा.क्र. आस्थापना/२००४/११७३, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर, २००४ रोजीचे नियुक्तीपत्र. 
४. पुराभिलेख संचालनालय आदेश जा.क्र. पुरा. संचा./प्रशासन/पदोन्नती/ 
२०२१/बी-८८९, दिनांक ३१ मार्च, २०२१. 
५. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन आदेश क्रमांक - मपुवि-२०२३ 
/२०२३/प्र.क्र.२२९/सां.का.२, दि. २६ डिसेंबर, २०२३ 
६. पुराभिळेख संचालनालय आदेश जा.क्र. पुरा. संचा./प्रशासन/मआपा/ससं 
/काआ/२०२३/8-३५२३, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त अ.क्र. ३ ते ४ अन्वये, श्री. महेश आण्णाजी पाटील, सहायक संचालक, 
पुराभिलेख संचालनालय यांच्या शासकीय सेवेतील नियुक्ती / पदोन्नती आदेशा या अनुषंगाने 
त्यांनी केळेल्या अखंडित शासकीय सेवा पाहता, त्यांची दि.२६.१०.२००४ ते २७.१२.२०२३ या 
कालावधीतील अर्हताकारी सेवा निवृत्तीवेतनविषयक लाभांकरीता जोडून देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

श्री. महेश आण्णाजी पाटील, सहायक संचालक, पुराभिळेख संचालनालय यांच्या 
दि.२६.०४.२०१० ते दि.०७.०३.२०१७ या कालावधीत “संकलक”, दि.०८.०३.२०१७ ते 
दि.३०.०३.२०२१ या कालावधीत “संशोधन सहाय्यक” व दि.३१.०३.२०२१ ते दि.२७.१२.२०२३ 
या कालावधीत “अभिलेखाधिकारी” या पदावरील सेवा त्यांच्या सहायक संचालक या 
पदावरील सेवेस जोडून देण्यास, या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. श्री. महेश 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि -२०२३/प्र.क्र.२२९/सां.का.२ 


आ.पाटील, सहायक संचालक यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंडाराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य 
निर्वाह निधी योजना लागू ठरेल. तसेच श्री. पाटील यांची संकळक, संशोधन सहाय्यक व 
अभिळेखाधिकारी या पदावर केलेली सेवा त्यांच्या निवृत्तीवेतन लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात येत 
आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.११३/सेवा-७, दिनांक 
०८.०४.२०२४ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०४२३१११५०२६७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


NANDA MARUTI 
RAUT 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

३. उप सचिव (सां.का.२), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. निवडनस्ती, सां.का.२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


